भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम १८७२ अंतर्गत 
“श्रीमती एस. एल. पाटोळे, सहाय्यक 
लेखाधिकारी, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, 
पुणे” आणि “श्रीमती प्रविणा शशिकांत बोर्डे, 
नायब तहसिलदार, ता. दौंड, जि. पुणे” यांची 
"विवाह नोंदणी निबंधक” म्हणून नियुक्ती 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः विनोंका-२०१९/१३९७/प्र.क्र.४४८/कु.क. 
गो. ते. रुग्णालय संकुल इमारत, १० मजला, ए विंग, 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : २७ जून, २०२२ 


शासन निर्णय:- 


श्रीमती एस. एल. पाटोळे, सहाय्यक लेखाधिकारी, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे आणि 
श्रीमती प्रविणा शशिकांत बोर्डे, नायब तहसिलदार, ता. दौंड, जि. पुणे यांची भारतीय ख्रिश्चन विवाह 
अधिनियम १८७२ (कायदा क्र.१५/१८७२) मधील कलम ७ नुसार "विवाह नोंदणी निबंधक" म्हणून पुढील 
आदेश होईपर्यंत नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. 


२. श्रीमती एस. एल. पाटोळे व श्रीमती प्रविणा शशिकांत बोर्ड यांना "विवाह नोंदणी निबंधक" म्हणून 
काम पाहण्यासाठी रु.१००/- दरमहा विशेष वेतन देण्यासही मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. श्रीमती एस. एल. पाटोळे व श्रीमती प्रविणा शशिकांत बोर्डे यांनी भारतीय ख्रिश्चन विवाह अधिनियम 
१८७२ मधील कलम ५४,५५ व ६२ च्या तरतुदीचे काटेकोरपणे पालन करावे. 


४. श्रीमती एस. एल. पाटोळे व श्रीमती प्रविणा शशिकांत बोर्डे यांनी प्रत्येक ३ महिन्यामध्ये केलेल्या 
विवाहाच्या नोंदी प्रमाणित तथा निर्गमित केलेल्या विवाह प्रमाणपत्राचा गोषवारा, त्याची नोंदवही व त्याचा 
त्रैमासिक अहवाल आरोग्य विभागाला तसेच विवाह नोंदणी बाबत संबंधित विवाह निबंधकाना तसेच नोंदणी 
महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, पुणे यांना वेळच्यावेळी पाठवावा. 


५. श्रीमती एस. एल. पाटोळे व श्रीमती प्रविणा शशिकांत बोर्डे यांना "विवाह नोंदणी निबंधक म्हणून 
नियुक्‍ती संबंधीची अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रातील भाग-४ अ मध्ये प्रकाशित करण्यात येत 
आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विनोंका-२०१९/१३९७/प्र.क्र.४४८/कु.क. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२७१३०३२९५३१७ असा आहे. हा AT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Nilesh Madhukar Falke 
DN: c=IN, o=Government of Maharashtra, 


N i | e 5 h ou=Public Health Department, 


postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=9b937361525edcb194dec2d798 

M a d h (1 ka | F a | ke 5fb077eSabd6b9fad45b976539bce4d36b 
0569, cn=Nilesh Madhukar Falke 
Date: 2022.06.28 15:57:46 +05'30' 


(निलेश फाळके) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. नोंदणी महानिरिक्षक व मुद्रांक नियंत्रक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
२. विवाह नोंदणी निबंधक मुंबई. 
३. सर्व जिल्हाधिकारी, 
४. महालेखापाल, महाराष्ट्र १, मुंबई 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 
६. श्रीमती एस. एल. पाटोळे, सहाय्यक लेखाधिकारी, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, पुणे 
७. कक्ष अधिकारी, नापु-१२ कार्यासन, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, पुणे. 
९. श्रीमती प्रविणा हाशिकांत बोर्ड, नायब तहसिलदार, ता. दौंड, जि. पुणे 
१०.तहसिलदार, ता. दौंड, जि. पुणे 
११. निवडनस्ती (कु.क.) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


